महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरुवार ते बुधवार , मार्च ९ -१५ , २०२३ / फाल्गुन १८-२४ , 


पृष्ठे 

भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही . 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक अ , चार - अ , चार - ब 

व चार – क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


सत्यमेव जयते 


वर्ष ९ , अंक १० ] 

[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १०.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- अमरावती विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती 9-8 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 

शासकीय 


अनुक्रमणिका 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . अ . क्र . ३२५ . 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


शके १ ९ ४४ 


भाग एक- अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 

नाही . 

संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक अ.का. - प्र.अ.- भू.सं - कावि- ११ ९ - २०२३ 


( १ ) 


पृष्ठे 

१-१२२ 


ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केला आहे . ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ८ ९९ , दिनांक ०४ नोव्हेंबर २०२२ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची , अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 

अ . - एक -१ ( १८३५ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ९ -१५ , २०२३ / फाल्गुन १८-२४ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 


२ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी “ बुडीत 
क्षेत्र " म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , ता . धारणी , जि . अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


प्रकल्पाचे नांव 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


अ.क्र . 


( १ ) 


१ 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४-४७-२०२०-२०२१ , 
मौजा पाचडोंगरी , ता . चिखलदरा , जिल्हा अमरावती . 

क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 

सर्व्हे क्रमांक 

( २ ) 


७१ 


भूसंपादनाचे एकूण क्षेत्र .. 


( ३ ) 

हे . आर 

१३३ 


१३३ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


: साठवण तलाव पाचडोंगरी प्रकल्प . 

साठवण तलाव पाचडोंगरी प्रकल्पाच्या कामाकरीता . 

प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील शेतक - यांचे उत्पन्न वाढणार आहे . तसेच पाणी पातळीत वाढ होऊन 
सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे . तसेच मत्स्य व्यवसाय , पशुसंवर्धनामध्ये वाढ , कुटीर 
उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मिती ईत्यादी , आदिवासी ग्रामस्तांचे पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय 
उत्पन्नात भर पडून शेतक - यांचे जिवनमान उंचावून आर्थिक व सामाजिक प्रगतीत सुधारणा होणार आहे . 


अनुसूची- तीन 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसाहतीची आवश्यकता नाही . 


सबब माहिती निरंक 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

( सदर प्रकरणी घरे / कुटूंबे बाधित होत नाहीत , सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुनर्स्थापनेची ) आवश्यकता नाही ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ९ -१५ , २०२३ / फाल्गुन १८-२४ , शके १ ९ ४४ 
भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . , अ , क्र . ३२६ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक प्र.अ. - भू.सं - अ.का.- कावि- १२०-२०२३ 

ज्याअर्थी , समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) यांच्या 
कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ८६१/२०२२ , दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२२ 
अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , अमरावती जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी , कलम १५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटूंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला 

आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प -४ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


प्रकल्पाचे नांव 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

समाजाला मिळणारे लाभ 


अ.क्र . 


( १ ) 


१ 

२ 

३ 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०४-४७-२०२०-२०२१ , 

गाव चरूड , तालुका मोर्शी , जिल्हा अमरावती 

सर्व्हे नंबर / 

सं . मो . प्रमाणे 

गट नंबर 

क्षेत्र 

( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 


१८/४ 

१ ९ / ४ 

२०/२ 


एकूण संपादति क्षेत्र .. 


3 


१०५ 

० ५३ 

११३ 


: त्रिवेणी लघु प्रकल्प . 

: त्रिवेणी लघु प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता . 


२७१ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


: त्रिवेणी लघु प्रकल्पाच्या संपादनामुळे संबंधीत भूधारकांना आर्थिक लाभ मिळणार असून शेतक - यांचे जिवनमान 
उंचवणार आहे . 


30 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , मार्च ९ - १५ , २०२३ / फाल्गुन १८-२४ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

- निरंक 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 

टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करात येईल . 


अमरावती : 

दिनांक १३ फेब्रुवारी , २०२३ . 


- 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . , अ , क्र . ३२७ . 

संदर्भ . – उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी जळगांव जामोद यांचे पत्र क्र . उविअजजा - अका - भूसंपादन - कावि - ४५-२०२३ , 
दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०२३. ( प्राप्त दिनांक ०८-०२-२०२३ ) 


पवनीत कौर , 

जिल्हाधिकारी , 
अमरावती . 


मुदतवाढ आदेश 


क्रमांक कावि - कक्ष - ७ : २- प्रअभूसं - २३५-२०२३. 

ज्याअर्थी , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जामोद यांनी जिगांव प्रकल्प , ता . नांदुरा , जि . बुलढाणा , भूसंपादन प्रकरण 
क्रमांक ०२-२०२१-२२ , मौजे हिंगणा कवठळ , ता . संग्रामपुर , जि . बुलढाणा या प्रकरणात कलम १ ९ ची कार्यवाही करीता तीन महिने मुदतवाढ 
मिळणेबाबत चा प्रस्ताव या कार्यालयात सादर केला आहे . ( व्यपगत दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२३ ) . 


सदर प्रकरणात कार्यकारी अभियंता , जिगांव उपसा सिंचन विभाग , खामगांव यांचे पत्र दि . ०३ फेब्रुवारी २०२३ नुसार मौजे भोन येथील नविन 
गावठाणाकरीता मौजे हिंगणा कवठळ येथील २७.३६ हे . आर खाजगी जमीन भूसंपादन करण्याकरीता मागणी नुसार सदर प्रकरणामध्ये या 
कार्यालयाकडून महामंडळ कार्यालयाकडे ८ ९ ०.०० लक्ष रुपये मागणी नोंदविण्यात आलेली आहे . निधी प्राप्त होण्याकरीता दोन महिन्यांचा कालावधी 
लागण्याची शक्यता आहे . करीता सदर प्रकरण कलम १ ९ चे कार्यवाही करीता महामंडळाकडून निधी प्राप्त होताच निधीचा भरणा करण्यात येईल . 
करीता सदर प्रकरणात पुढील कार्यवाही करीता ३ महिन्याची मुदतवाढ मिळण्याबाबत प्रस्तावित केले आहे . त्यानुसार उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , जळगांव जामोद यांनी सुद्धा सदर प्रकरणात कलम १ ९ ची कार्यवाही करण्याकरीता ३ ( तीन ) महिन्याची मुदतवाढ मिळण्याबाबत 
विनंती केली आहे . 


ज्याअर्थी , भूसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे नियम १ ९ ( ७ ) नुसार जेव्हा प्राथमिक 
सूचनेच्या तारखेपासून बारा महिन्याच्या कालावधीत पोट - कलम ( १ ) मध्ये कोणतीही घोषणा प्रसिद्धी केलेली नसेल तेव्हा अशी घोषणा रद्द करण्यात आली 
असल्याचे समजण्यात येईल . परंतु या पोट - कलमात निर्दिष्ट केलेला कालावधी मोजतांना , कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे दिलेल्या कोणत्याही 
स्थगितीमुळे किंवा मनाई हुकूमामुळे जमीन संपादनाची कार्यवाही ज्या कालावधीसाठी थांबलेली होती अशा कोणताही कालावधी वगळण्यात येईल किंवा 
असा कोणताही कालावधी वगळण्यात येईल . 


बुलडाणा : 
दिनांक ८ फेब्रुवारी , २०२३ . 


परंतु आणखी असे समुचित शासनाच्या मते जर कालावधी वाढविण्याचे समर्थन करणारी परिस्थिती अस्तित्वात असेल तर , त्याला बारा महिन्याचा 
कालावधीत वाढ करण्याचा अधिकार असेल , अशी तरतूद आहे . 


त्याअर्थी , भूमि संपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत यामध्ये पारदर्शकता राखण्याचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे नियम १ ९ ( ७ ) नुसार भूसंपादन प्रकरण 
क्रमांक ०२-२०२१-२२ , मौजे हिंगणा कवठळ , ता . संग्रामपुर , जि . बुलढाणा या भूसंपादन प्रकरणात कलम १ ९ ( १ ) ची अधिसूचना घोषित करण्यास ०३ 
( तीन ) महिन्याची मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


डॉ . ह . पि . तुम्मोड , 
जिल्हाधिकारी , 
बुलडाणा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


